राज्य पोलीस सेवेतील “पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (नि:दस््रो” या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने 


पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २७ मे, २०१५. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दिनांक २२ मे, २०१५ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(१) आणि २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार, 


सक्षम were मान्यतेने “*पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोळीस आयुक्त (निःऱस्त्रो” या 


संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


गोंदिया. 


येत आहे :- 
अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना । बदलीनंतरची पदस्थापना 

श्री. राजू निवृत्ती भुजबळ | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोळीस आयुक्त, 
a चंद्रपूर उपविभाग, चंद्रपूर. नाशिक शहर. 

श्री. विजयकुमार सुरेश | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
२ | चव्हाण गडचांदूर उपविभाग, चंद्रपूर. |। नाशिक शहर. 

श्री. गजानन शिवलिंग | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
३ ।राजमाने देवरी उपविभाग, गोंदिया. मालेगाव sex उपविभाग, 

जि.नाशिक. 

श्री. अजय लक्ष्मण देवरे उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

8 अमनगांव उपविभाग, जिल्हा | संगमनेर उपविभाग. 


श्री. अशोक भगवान नखाते 


उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
गोंदिया उपविभाग, गोंदिया. 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मालेगांव ग्रामिण उपविभाग. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. दिपक विठ्ठलराव Pre 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


६ तिरोडा उपविभाग, गोंदिया.  । निफाड उपविभाग. 

श्री. हिमत हिंदुराव जाधव । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
७ साकोली उपविभाग, भंडारा.  ।धुळे शहर उपविभाग. 

श्री. आनंद आप्पासाहेब | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
८ । भोईटे तुमसर उपविभाग, भंडारा. अहमदनगर ग्रामिण उपविभाग, 

जि. अहमदनगर. 

श्री. प्रकाश निळकांत बुरडे | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
९ आर्वी उपविभाग, जि.वर्धा. तुमसर उपविभाग, भंडारा. 

श्रीमती चेतना होखर तिडके | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
i ० अंजनगांव उपविभाग, | अमरावती शहर 

अमरावती ग्रामिण 

श्री. चंद्रशेखर फत्तेसिंग गोळे | सशस्त्र पोलीस, नायगांव | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
in q एल.ए.१, मुंबई. शहर 

श्रीमती जयश्री ज्ञानदेव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१२ | देसाई गंगापूर उपविभाग, औरंगाबाद | जुन्नर उपविभाग, पुणे. 

ग्रामिण. 

श्री. किसन भगवान गवळी ।पोळलीस उप अधीक्षक | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१३ (मुख्यालय), कोल्हापूर. बिलोली उपविभाग, नांदेड. 

श्री. रमेश नागनाथ चोपडे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१४ अष्टी उपविभाग, बीड. फलटण उपविभाग, सातारा. 

श्री. अभय मुलचंद srr । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१५ केज उपविभाग, बीड. सोलापूर ग्रामिण उपविभाग, 

सोलापूर. 

श्री. दत्तात्रेय बापू कांबळे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

१६ माहूर उपविभाग, नांदेड. शेवगांव उपविभाग, अहमदनगर. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. बजरंग आनंदराव | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१७ । बनसोडे मिरज उपविभाग, सांगली. माहूर उपविभाग, नांदेड. 

si. अभिजित शिवाजीराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
१८ | पाटील विटा उपविभाग, सांगली. अष्टी उपविभाग, बीड. 

श्री. विजय नामदेव फूलकर । पोळीस उप अधीक्षक, नागरी | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
१९ हक्क संरक्षण, ठाणे विभाग.  ।कर्जत उपविभाग, अहमदनगर. 

श्रीमती रूपाली पोपटराव | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
२० | दरेकर मलकापूर उपविभाग, बुलढाणा | खामगांव उपविभाग, बुलढाणा. 

श्री. नागेश शिवदास लोहार | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे | सहायक पोलीस आयुक्त, 
२१ शहर. बृहन्मुंबई. 

श्री. तानाजी दादासाहेब सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे | सहायक पोलीस आयुक्त, 
२२ | पाटील शहर. बृहन्मुंबई. 

श्री. विश्वनाथ नामदेव जटाळे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
२३ पूर्णा उपविभाग, परभणी. हिंगोली उपविभाग, हिंगोली. 

श्री. सुनिल कृष्णा लांजेवार | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
२४ हिंगोली उपविभाग, हिंगोळी. | औरंगाबाद ग्रामिण उपविभाग, 

औरंगाबाद. 

श्री. निलेड हनुमंत मोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

२५ हिंगोळी ग्रामिण उपविभाग, | अंबेजोगाई उपविभाग, बीड. 
हिंगोली 

श्री. अभिजित सुरेश शिवथरे | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

Q6 डहाणू उपविभाग, पालघर. अंजनगांव सुर्जी उपविभाग, 
अमरावती. 

श्री. चंद्रकांत विश्वनाथ जोशी | पोलीस उप अधीक्षक | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 

२७ (मुख्यालय), पालघर. FESS 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्रीमती राजलक्ष्मी सतीश | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
२८ | शिवणकर दहीवडी उपविभाग, सातारा. । कराड उपविभाग, सातारा. 

श्री. मितेश नारायण घट्टे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
२९ कराड उपविभाग, सातारा. किनवट उपविभाग, नांदेड. 

श्री. धिरज शंकर पाटील  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
३० कर्जत उपविभाग, अहमदनगर. | अंबड उपविभाग, जालना. 

श्री. चंद्रकांत नवसू खांडवी | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
३१ उदगीर उपविभाग, लातूर. उमरगा उपविभाग, उस्मानाबाद. 

श्रीमती वैशाली विठ्ठल Bre | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
३२ चाकूर उपविभाग, लातूर. इस्लामपूर उपविभाग, सांगली 

श्री. विक्रांत विश्वनाथ | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
३३ | देशमुख अंबड उपविभाग, जालना. बाळापूर उपविभाग, अकोला. 

श्री. राजेंद्र वसंतराव दंडाळे अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
३४ अन्वेषण विभाग, पुणे. रायगड. 

श्रीमती जयश्री तानाजी | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
३५ | गायकवाड लांजा उपविभाग, रत्नागिरी. । रत्नागिरी उपविभाग, रत्नागिरी. 

श्री. रमेश गोविद गायकवाड | सहायक पोलीस आयुकत, पुणे | सहायक पोळीस आयुक्त, 
३६ शहर. औरंगाबाद शहर. 

श्री. राजन रामचंद्र भोगळे । सहायक पोलीस आयुकत, पुणे | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
३७ शहर 

श्री. गोपीनाथ नारायण | सहायक पोलीस आयुकत, पुणे | सहायक पोळीस आयुक्त, 
३८ | पाटील शहर सोलापूर शहर. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. राजेद्र ज्योतीबा साळुंखे 


सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


३९ शहर मलकापूर उपविभाग, बुलढाणा 
श्री. राजेंद्र मुरलीधर भामरे सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
४० शहर. वाशिम उपविभाग, वाशिम. 
श्री. वैभव मनोहर कलुबर्म | पोळीस उप अधीक्षक, विशेष | पोलीस उप अधीक्षक, विशेष 
४१ नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र | नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई येथे संलग्न 


राज्य, मुंबई. 


श्री. विजयकुमार बाळू मुकणे | सहायक पोळीस आयुक्त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
४२ बृहन्मुंबई केज उपविभाग, बीड. 

श्री. सुनिल मधुकर होजवळ | सहायक पोलीस आयुक्त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
४३ बृहन्मुंबई धुळे उपविभाग, धुळे. 

श्री. खुशाल विठ्ठल सपकाळे सहायक पोलीस आयुक्त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
४४ बृहन्मुंबई अक्कलकुवा उपविभाग, नंदुरबार 

श्री. राम गोविदराव मांडुरके | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
४५ Rats उपविभाग, औरंगाबाद. | शहर. 

श्री. विजयकुमार दत्तात्रेय अपर पोळीस अधीक्षक | सहायक पोळीस आयुक्त, पुणे 
४६ । भोईटे (मुख्यालय), लाचलुचपत | शहर. 

प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

श्री. अरूण तुळशीराम सोडे | अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

४७ अन्वेषण विभाग, पुणे उस्मानाबाद उपविभाग, 
उस्मानाबाद. 

श्री. जगदीश॒ शांताराम | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे | राज्य गुप्तवार्ता विभाग. 
४८ | लोहाळकर शहर 

श्री. मंगेश घनऱ्याम पोटे पोळीस उप अधीक्षक, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
४९ दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई | बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. दिलीप रामचंद्र गोरे 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, नवी 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 


Yo मुंबई शहर 

श्री. देविदास भगवान | पोळीस उप अधीक्षक | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
५१ । इलमकर (मुख्यालय), गडचिरोली. तिरोडा उपविभाग, जि. गोंदिया. 

श्री. रशिद सुभान तडवी अपर पोलीस अधीक्षक, सहायक पोळीस आयुक्त, पुणे 
५२ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, | शहर. 

अमरावती. 

श्री. मोहन अनंतराव विधाते | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 

५३ तुळजापूर उपविभाग, | शहर. 
उस्मानाबाद. 

श्री. सतीश शांकरराव पाटील | पोळीस उप अधीक्षक, सहायक पोळीस आयुक्त, 
५४ पी.ए.डब्ल्यु., पुणे. औरंगाबाद शहर. 

श्री. शेलेद्र काळू गायकवाड । सहायक पोळीस आयुक्त, | सहायक पोळीस आयुक्त, 
५५ नागपूर शहर. बृहन्मुंबई. 

श्री. तुकाराम द्वारकानाथ | सहायक पोलीस आयुक्‍त, सहायक पोलीस 
५६ । गौड नागपूर शहर. आयुक्त, पुणे हाहर. 

श्री. सतीश बाळासाहेब माने | अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
५७ अन्वेषण विभाग, कोल्हापूर | ets उपविभाग, औरंगाबाद 

ग्रामिण. 

श्री. शिवाजी सावळीराम | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
५८ | गावित शहादा उपविभाग, नंदुरबार. । नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार. 

श्री. प्रताप वामनराव | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोळीस आयुक्त, ठाणे 
५९ ।बाविस्कर नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार. | ATEN. 

श्री. अनिल वसंतराव पाटील | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
६० करमाळा उपविभाग, सोलापूर. | कोल्हापूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. लतीब नजीर तडवी सहायक पोलीस आयुक्त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
६१ अमरावती शहर. शहादा उपविभाग, नंदुरबार. 

श्री. ठंकर हनुमंत केगार | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
६२ गंगाखेड उपविभाग, परभणी. | शहर. 

श्री. सुंदर रामभाऊ भंडावळे | Vara पोलीस, मरोळ, मुंबई. | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
६३ परभणी ग्रामिण उपविभाग, 

परभणी 

श्री. महेश रूपराव सवई उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 

६४ मालेगांव कॅम्प उपविभाग, 
नाशिक ग्रामिण. 

श्री. ईथर तापसिग वसावे पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
६५ (मुख्यालय), जालना. धुळे. 

श्री. विनोद रामकृष्ण | सहायक पोळीस आयुक्त, सहायक पोळीस आयुक्त, 
६६ | वानखेडे नागपूर शहर अमरावती शहर. 

श्री. प्रविण विठ्ठलराव अपर उप आयुक्त, राज्य | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
६७ । कुलकर्णी गुप्तवार्ता विभाग, औरंगाबाद | शहर. 

श्री. किशोर प्रभाकर नाईक । अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 
६८ अन्वेषण विभाग, पुणे. 

श्री. विशाल विजयसिग | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
६९ | गायकवाड भोकरदन उपविभाग, जालना. | बोईसर उपविभाग, पालघर. 

श्री. सतीशु॒ साहेबराव | सहायक पोळीस आयुक्त, नवी | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
७० | देशमुख मुंबई पुलगांव उपविभाग, वर्धा 

श्रीमती लता संभाजी दोंदे | उप प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण | सहायक पोळीस आयुक्त, 
७१ केंद्र, जालना. बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


श्री. vps पंढरीनाथ सहायक पोलीस आयुक्त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
७२ | क्षिरसागर बृहन्मुंबई लोहमार्ग उपविभाग, पुणे. 

श्री. अशोक दौलतराव | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
७३ | बनकर रत्नागिरी उपविभाग, रत्नागिरी | इतवारा उपविभाग, नांदेड. 

श्री. किरण विष्णु पाटील सहायक पोलीस आयुक्त, | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 
७४ बृहन्मुंबई. 

श्री. दत्तात्रय उद्धव राठोड । विशेष पोळीस महानिरीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
७५ औरंगाबाद परिक्षेत्र यांचे वाचक | परभणी शहर उपविभाग, परभणी 

श्री. राजेंद्र शंकर रायसिंग पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
७६ (मुख्यालय), नाशिक ग्रामिण. । नंदुरबार. 

श्री. प्रशांत कमलाकर | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग. 
७७ | देशपांडे पेण उपविभाग, रायगड. 

श्री. शामकुमार भिकाजी | पोलीस उप अधीक्षक, लोहमार्ग | गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे 
७८ ।निपुंगे (मुख्यालय), पुणे. 

श्री. व्ही. बी. मोरे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग । सहायक पोलीस आयुक्त, 
७९ बृहन्मुंबई. 

श्री. बी. एस. जाधव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग । पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
८० नाशिक ग्रामिण 

श्री. एस. एम. घाडगे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
८१ ठाणे अमरावती. 

श्री. ए. ई. साकुंडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
2 मुंबई. पुणे. 

२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन पदावरील नियुक्तीच्या बाबतीत, 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते 


विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 
४. उपरोक्त अधिकार्‍्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५२७१३०५०००५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant 


C 1 
G h a [ U 5 h | | चै Tambekar 
C h d k t DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = Maharashtra, O = 
L an ra an Government Of Maharashtra, OU = Joint 
Secretary 
Tam be kar Date: 2015.05.27 21:27:21 +05'30' 
चारुशीला तांबेकर 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


: महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
*« मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

: मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
«७ महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

« अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
© अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई. 

*« आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

« सर्व पोलीस आयुक्त. 

«७ सर्व पोलीस अधीक्षक. 

«७,  लेखाव अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

५ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

© सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

: संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

: निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


